नोंदणी व मुद्रांक विभागातील १३६२ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप-२०२३/३३६/प्र.क्र.9७६/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 
वाचा : 
१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्थापना-२००४/४०१३/प्र.क्र.६८७/म-१,दिनांक ३०.१२.२००५ 
२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०२२/३३६/प्र.क्र.9६/म-१, दिनांक १२.०९.२०२३ 
३) महसूल व वन विभाग, शुध्दीपत्रक क्र.आस्थाप-२०२२/३३६/प्र.क्र.9६/म-१, दिनांक १५.०९.२०२३ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४. 
५) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, यांचे क्र. जा.क्र.९/आस्था-३/ अ.प.मु.वाढ/२०२४/५४७, 

दिनांक ०७.०३.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना: 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक विभाग, पुणे या कार्यालयाचा आकृतीबंध संदर्भ क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दि. 
१२.०९.२०२३ व संदर्भ क्र.३ येथील शुध्दिपत्रक दि. १५.०९.२०२३ अन्वये नोंदणी व मुद्रांक विभागातील 
एकूण १३६० अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदर मुदतवाढ दिनांक २९.०२.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. आता, नोंदणी 
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.५ येथील दिनांक 
०७.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे. सदर प्रस्तावास 
मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र.५ येथील 
पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार, नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र "अ" मध्ये 
नमूद केलेल्या अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या सहा महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मंजूर करण्यात येत आहे. 
०२. सदर मंजूरी ही १३६२ अस्थायी पदे व सदर पदांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मानकानुसारच 
कामे होतील, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. सदर नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यांपेक्षा 
जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावीत. 
०३. वरील कार्यालयाच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च मागणी क्र. मुख्य लेखाशिर्ष - C-02 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव प्रधान लेखाशिर्ष 
ai . | नोदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे २०३००१०९ 
२. | नोंदणी उपमहानिरीक्षक व सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ २०३००१०९ व २०३००१६३ 
३. | प्रधान मुद्रांक कार्यालय,मुंबई २०३०००६५ व २०३०००२९ 
४. । व्यवस्थापक छायाचित्र,नोंदणी कार्यालय, पुणे २०३००१२७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२३/३३६/प्र.क्र.9६/म-१ 


या लेखाशिर्षाखालळील सन २०२४-२०२५ च्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व त्याच 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
०४. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
२१.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३१५२११६२६८४१९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 


सोबत : विवरणपत्र “अ” 5 ATYA N A R AYA N See e aie OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 


2.5.4.20=1085617af37 1f507cb8ee4d914eb645d92480247b61 bdS8b5c307 
4ba3a6a62d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHIVPRASAD BAJA य यण 
(सत्यनारायण एस. बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


७ प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

«७ प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

७ अपर मुद्रांक नियंत्रक, प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई, 

© संचालक, नगररचना, पुणे. 

© संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

«७ सहसंचालक, नगररचना (मूल्यांकन)/पुणे, उप संचालक, नगर रचना (मुख्यालय),मुंबई, 
«७ सर्व नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, 

«७ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा/मुंबई उपनगर जिल्हा, बांद्रा, 

«७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

© दुय्यम निबंधक व प्रशासकीय अधिकारी, मुंबई/बांद्रा, 

७ सहाय्यक संचालक, नगररचना (मूल्यांकन), पुणे, कोकण, मुंबई, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, 
© सर्व सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ 

७ व्यवस्थापक, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालय, पुणे, 

७ निवडनस्ती-म-१ (आस्थापना/धोरण), महसूल व वन विभाग, HATHA, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२३/३३६/प्र.क्र.७६/म-१ 


(शासन निर्णय क्रमांक :आस्थाप-२०२४/२४०/प्र.क्र.७५/म-९, दिनांक ९५ मार्च,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र. 'पदनाम मंजूर प मंजूर पदांपैकी 
| स्थायी पदे | अस्थायी पदे | 
१. |नोंदणीमहानिरक्षक 13131 | g Fo | 
2 | अपर मुद्रांक नियंत्रक १ i ee] १ 
३ | मुद्रांक अधिक्षक १ १ Fo | 
४  ।|नोंदणीउपमहानिरक्षक || १० fF 0 =~ fo 
५ | सह संचालक, नगररचना १ १ FP oo | 
& । उपसंचालक, नगररचना १ १ fF 0 | 
७ | सहाय्यक संचालक, नगररचना नि ष्‌ १ 
८ । सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ Gy डर १२ 
९ | व्यवस्थापक, शा.छा. नों.का., पुणे. g १ pF 0 | 
१० | कोषागार अधिष १ yee | g 
११ | उपसंचालक, लेखा व कोषगारे १ १ |. gens] 
१२ | विधो सल्लागार १ १ Fo | 
१३ | सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२/सह दुय्यम निबंधक २६० Go २०० 
वर्ग-२/उप मुद्रांक अधिक्षक 
१४ | स्वोय सहाय्यक 3 g २ 
ay |लेखाधिकारी | २ १ g 
१६ । अपर कोषागार अधिर १ | ee _ i १ 
१७ । नगररचनाकार २७ २० ७ 
१८ |सांख्यिकोअधिकारी | १ a 0___| g 
१९ | सहाय्यक लेखाधिव ६ ३ ३ 
२० «| सहाय्यक व्यवस्थापक १ १ Fo | 
२१ | सहाय्यक नगररचनाकार a VC 33 
२२ । दुय्यम निबंधक श्रेणी-१/मुद्रांक निरीक्षव तरर ६७ २३२७ 
२३ [seam | ११ ९ २ 
२४ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) २० १९ 
२५ | रचना सहाय्यक डर 3x ९ 
२६ | सॉफटवेअर एंनलायझर २ i ei २ 
२७ | कॉम्प्युटर प्रोग्राम २ er ae २ 
२८ । वरिष्ठ लिपिक / छायाचित्र निबंधक / ३९६ २०३ १९३ 
डाटाएन्ट्री ऑपरेटर/पर्यवेक्षक 

२९ । कनिष्ठ लिपिक/मुद्रांक faa ९२४ RY २७० 
३० । कनिष्ठ आरेखक ८ १ ७ 
३१ «| वाहन चालक ५९ wu aw 
३२ |ट्रेर —— — = | १३ Q श्र 
३३ | कार्यदेशक १ १ he nee 
३४ | प्रमुख परिवर्धक/छायाचित्रकार २ २ fF oo | 
३५ | वरिष्ठ तंत्रसहाय्यक ८ ८ Pe | 
३६ । कनिष्ठ तंत्रसहाय्यक डू शू foo 
३७ | दप्तरबंद ३५ ११ av 
३८ [AR २ २ pF oo | 
३९ |बाडर | 3 २ g 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२३/३३६/प्र.क्र.9६/म-१ 


४० | शिपाई ६८५ ४८० २०५ 
४१ |पहारेकरी | ११ ८ 3 
४२ owe v 3 १ 
४३ | हमाल २ १ १ 
ee |माळी | १ a १ 
४५ |आवेष्क | 3 ३ | oe | 
एकूण :- ३०९४ १७३२ १३६८२ 


REKREREREREKRKE 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


